छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमधील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीस कार्योत्तर मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-औमपा-२०२२/प्र.क्र.२८४/नवि-२४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- SAYA तथा प्रशासक,औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.जा.क्र. मनपा /आस्था-१ 
/२०२२/९०५ दि.०१.०८.२०२२. 
२) आयुक्त तथा प्रशासक, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 
मनपा/आस्था-१ /२०२३/१०३५दि.०७.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका मंजूर आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील अनेक पदे 


Rea होती. आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेमुळे सरळ सेवेची पदे भरण्यास अडचणी होत्या. त्यामुळे 


महानगरपालिकेत अधिकाऱ्यांची आव्यकता असल्याने तातडीने पदोन्नतीने पदे भरणे आव्यक होते. 


बरेच अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करत असल्याने व नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होत 


असल्याने त्यांना पदोन्नती देणे आवश्‍यक होते. यास्तव विविध संवर्गातील २६ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती 


देण्यात आली. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम vy अंतर्गत येणारी पदे तसेच औरंगाबाद 


महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२१ मधील नियम ६ नुसार वर्ग -१ 


संवर्गातील इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर शासनाची मान्यता 


आव्यक आहे. यानुसार आयुक्‍त तथा प्रशासक,छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांनी 


महानगरपालिकेने सादर केलेल्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावास औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा 


(सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२१ मधील नियम ६ नुसार तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 


अधिनियमातीळ कलम ४५ अंतर्गत कार्योत्तर मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. या अधिकाऱ्यांच्या 


पदोन्नतीस कार्योत्तर मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०२२/प्र.क्र.२८४/नवि-२४ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५(४) अंतर्गत येणारी पदे व औरंगाबाद 


महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२१ मधील नियम ६ नुसार वर्ग- 


१ संवर्गातील इतर अज्ञा पुढील विवरणपत्रात नमूद २६ अधिकाऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर 


महानगरपालिकेने सेवा प्रवेश नियमातीळ बाबी तसेच पदोन्नतीकरिता असलेले सर्व नियमांचे पालन 


करुन त्यांच्या स्तरावर पदोन्नती दिली आहे. या अटीवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 


मधील कलम ४५(४) नुसार सहाय्यक आयुक्‍त या पदांना तसेच सेवाप्रवेश नियमातील नियम-६ नुसार 


इतर वर्ग-१ संवर्गातील पदांना अशा एकूण २६ अधिकाऱ्यांना महानगरपालिका स्तरावर देण्यात 


आलेल्या पदोन्नतीस एकवेळची बाब म्हणून पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कार्योत्तर मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीचे पद वेतनश्रेणी 
ब य 
८. श्री.देगंबर गणपत निकम ५६१००-१७७५०० (एस-२०) 
१०. ०. श्री.वसंत रामदास भोये ५६१००-१७७५०० (एस-२०) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०२२/प्र.क्र.२८४/नवि-२४ 


अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीचे पद 
ळर 


श्रीमती मोहिनी सुनिल वारभुवन प अभियंता (विद्युत) ५६१००-१७७५०० (एस-२०) 


श्री.राधेशाम चंद्रकांतराव जोझी प अभियंता (विद्युत) ५६१००-१७७५०० (एस-२०) 


श्रीमती सविता अनंत सोनवणे ४४९००-१४२४०० (एस-१६ 


श्री.अभय अशोकराव प्रामाणिक आयुक्‍त ४४९००-१४२४०० (एस-१६ 


अटीव शार्ती- 


१) महानगरपालिकेकडून यापुढे अशा प्रकारे कार्योत्तर मंजूरीसाठी प्रस्ताव 
पाठविण्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता आयुक्‍त तथा प्रशासक, छत्रपती 
संभाजीनगर महानगरपालिका यांनी घ्यावी. 

२) सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या बाबत कार्योत्तर मंजूरी संदर्भात अधिनियमातील तरतुदी तपासून 
आयुक्त तथा प्रशासक,छत्रपती संभाजीनगर, महानगरपालिका यांनी त्यांचे स्तरावर 
नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९२११०५५१९६५२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
V | D YA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1 089289 


RA M A Pp Pp A d9878b7cb34418f111566e3223ba1 
ICode=400032, st=Maharashti 


erialNumber=A94EF 1 B63 1F4673B829AC9ADBEBSB 
ODDABD086A7544E3FDF47CD7A01 1FF7EA4O, 
H A M Pp A YYA VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
Di 2023.09.21 10:58:07 +05'30' 


१ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधि व न्याय), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


AV 


9८ 


प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे fears कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त तथा प्रशासक, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका. 
६) निवडनस्ती नवि-२४. 


o~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


